गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळावर उपाध्यक्ष 
पदी नियुक्‍ती करण्याबाबत. _ 
श्री. नागनाथ निडवदे 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - नियुक्‍ती -२०१९/व्ही. १/प्र.क्र.३३/२०१९/जसंनि 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २९/०५/२०१९ 


प्रस्तावना - 


राज्यामध्ये सन १९९८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३, गोदावरी पाटबंधारे विकास 
महामंडळ अधिनियम - १९९८ मधील तरतुदीनुसार गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ स्थापन 
करण्यात आले आहे. सदरहू अधिनियम दि. १७ ऑगस्ट, १९९८ रोजी अंमलात आला आहे. सदर 
अधिनियमातील कलम ४ (१)(ब) नुसार महामंडळाच्या रचनेमध्ये राज्य शासनाने नामनिर्देशित 
करावयाचे दोन अज्ञासकीय सदस्य उपाध्यक्ष पदी नेमणूक करण्याची तरतूद आहे. 
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद या महामंडळावर 
उपाध्यक्ष पदी राज्य शासनाने नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
राज्यामध्ये सन १९९८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३, गोदावरी मराठवाडा 
पाटबंधारे विकास महामंडळ अधिनियम - १९९८ मधीळ तरतुदीनुसार गोदावरी पाटबंधारे विकास 
महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. या अधिनियमातील कलम ४ (१) (ब) नुसार श्री. नागनाथ 
निडवदे, विकास नगर, देगळूर रोड, उदगीर, जि. लातूर ह्यांची गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, औरंगाबाद या महामंडळावर उपाध्यक्ष पदी नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
तसेच सदरहू अधिनियमातीळ कलम ४ (२) नुसार नामनिर्देशित सदस्यांचा पदावधी 
शासनाने तत्पूर्वी समाप्त केला नाही तर, एक वर्षाचा असेल परंतु असे की, महाराष्ट्र राज्य 
विधानमंडळाचे सदस्य म्हणून असण्याचे बंद झाले तर ते महामंडळाचे सदस्य म्हणून असण्याचे बंद 


होईल. 


सदर उपाध्यक्षांना वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक BAH १०.१०/प्र.क्र. 
९६/१०/साऊ, दि. १३/०३/२०१२ अन्वये विहीत केलेल्या सेवा सुविधा अनुज्ञेय राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः - नियुक्‍ती -२०१९/व्ही. १/प्र.क्र.३३/२०१९/जसंनि 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०५२९१५४९०३९६२७ 
असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


by Dnyandeo Ananda Bagad 


Dnyandeo 171) (ह 


(64b38033df6ee6 108697532342ef3db994 
d443607916435f8516, 


85783227 2f9c6e57a4d7 2f8a22cf41cccb1c816e73 
Nanda Bagade ixititsssram sins 


Date: 2019.05.29 15:53:24 +05'30' 


(ज्ञा. आ.बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 


१.मा. राज्यपालांचे सचिव. 

२.मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३.मा. मंत्री, जलसंपदा, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४.मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा , मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

६. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. प्रधान सचिव (जसं, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२ मा. श्री. नागनाथ निडवदे, विकास नगर, देगळूर रोड, उदगीर, जि. लातूर. 

१३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, उपरोक्त व्यक्‍तींनी आपल्या महामंडळाच्या उपाध्यक्ष 
पदाचा कार्यभार स्वीकार केल्याचा दिनांक शासनास तात्काळ अवगत करावा. 

१४. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 

१५.कार्यकारी संचाळक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

१६.कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

१७.कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 

१८.जलसंपदा विभागातील सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः - नियुक्‍ती -२०१९/व्ही. १/प्र.क्र.३३/२०१९/जसंनि 


१९. विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली. 

२०. जलसंपदा विभागातील सर्व प्रादेशिक मुख्य अभियंते. 

२१ महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी) , नाशिक. 

२२. महासंचालक, महाराष्ट्र जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद. 

२३. मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान , नाशिक. 

२४. सर्व अधीक्षक अभियंता व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२५.महाळेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
२६.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
२७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

२८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

२९. कार्यासन (जसंनि) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


